अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण 
विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना विभाग 
प्रमुख म्हणून घोषित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआयएस-१३१७/प्र.क्र.३१२/पोल-४, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :-१७ जानेवारी, २०१८. 
संदर्भ 9. अपर पोलीस महासंचालक,गन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे क्रमांक - 
अपोमसं/गुअवि/लेखा/विभाग प्रमुख/२०१७/५५८, दि.२९.०५.२०१७ चे पत्र. 
२. वित्त विभाग, शासन अधिसूचना, क्रमांक-संकीर्ण २०१५/प्र.क्र.२३/सेवा-६,दि.१८.०४.२०१७ 


शासन निर्णय : 

अपर पोलीस HASH TS अन्वेषण विभाग,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांना कार्यालयातील वेतन 
देयकाव्यतिरिकत इतर, कार्यालयातील सर्व देयकांना मंजूरी देण्याकरिता खालील अटींच्या अधिन राहून एक 
विशेष बाब म्हणून “विभाग प्रमुख” असे घोषित करण्यात येत आहे. 


१) अधिकारी हा सहज ओळखता येईल अशा व्यवस्थापनेचा प्रमुख असला पाहिजे. 

२) त्याची किमान वेतनसंरचना रु. १५६०० - ३९१०० + ग्रेड वेतन रु. ७६००/-म्हणजेच शासनाच्या 
उप सचिवाच्या वेतनश्रेणी एवढी असली पाहिजे. 

३) हे अधिकार वित्तीय बाबीपुरतेच मर्यादित राहतील. 


२. Wax आदेश शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम 
भाग-२, दि.१७.४.२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका- १९७८, भाग पहिला, उपविभाग एक, नियम 
क्र.२ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान Hea SAVIOR अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०११८१६४२१६२९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


७ 
S | J Digitally signed by Sunil J Sovitkar 
U al | DN: c=IN, o=Governmen 't Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Mal ishtra, 
. 2.5.4.20=3d8ee3 1 cf28155a3¢297f1c4b60! a7 197b 
86c24ce4eb660c798alafe6f9cc, cn=Sunil J Sovitkar 
Sovitkar en 
(सु. ज.सोवितकर) 


सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

) अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग,महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
३) सर्व पोलीस आयुक्त. 

) सर्व पोलीस अधिक्षक (जिल्हे व लोहमागी 

) सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१३१७/प्र.क्र.३१२/पोल-४ 


महालेखापाल १/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे 

१०) सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) वित्त विभाग (व्यय-७/विनियम)/वित्त विभाग,सेवा-६,मंत्रालय,मुंबई. 

१२) निवड नस्ती/गृह विभाग (पोल-४). 


& 
9 


YS LTE wei 


पृष्ठ २ पैकी २ 


